महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 


मधील जिल्हा  उइल्यचिकित्सक 
संवर्गातील बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२१/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२२ 


शासन आदेश - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४), ४ (4) आणि कलम ६ मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००- 
२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहेत :- 


अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना 


बदलीने पदस्थापना 


शि 2 


डॉ. दिलीप बन्सी पगारे, वेद्यकोय अधीक्षक, 
उपजिल्हा रूग्णालय, दर्यापूर, जि. अमरावती. 


वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय, 
माणगांव, जि. रायगड. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


२. | डॉ. विजय तातोबाजी कळसकर, वैद्यकीय । वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, बल्लारपूर, 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी, | जि. चंद्रपूर. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.अमरावती. 

३. । डॉ. लक्ष्मण नारायण चव्हाण, वैद्यकीय | अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, मालेगाव, जि. 
अधीक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय, मंगळूरपीर, | नाशिक. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि. वाशिम 

४. । डा. तरंगतुषार संजय वारे, जिल्हा शल्य | जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, यवतमाळ. अकोला. (रिक्त पदी) (विनंतीनुसार) 

५. । डॉ. अमित हिंदुराव सरदेसाई, वैद्यकीय | daly अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, भोर, 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, सिल्लोड, | जि. पुणे. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.औरंगाबाद. 

६. । डॉ. दत्ता नागोराव देगावकर, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, कन्नड, | जि. जालना. (Raq पदी) (प्रशासकीय 
जि.औरंगाबाद. कारणास्तव) 

७. | डॉ. दयानंद मारूती मोतीपवळे, वैद्यकीय | जिल्हा sea चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, भोकरधन, | औरंगाबाद. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.जालना. 

८. |S. पद्मजा बाळकृष्ण कुलकर्णी (सराफ), | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा 
अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा | रुग्णालय, औरंगाबाद. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
रुग्णालय, जालना. 

९. | डॉ. राहुल प्रभाकर वाघमारे, अधीक्षक, स्त्री | dante अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 


रुग्णालय, लातूर. 


तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. (Raq पदी) 
(विनंतीनुसार) 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२१/सेवा -२,दि.२१.०१.२०२२ 


धिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना 


बदलीने पदस्थापना 


शि Oo, 


sl. किशोर हरिभाऊ कदम, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, बारड, जि. नांदेड 


वैद्यकोय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड, 
जि. नांदेड. (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 


7 qs 


डॉ. अशोक रावसाहेब बडे, वैद्यकीय अधीक्षक, 
उपजिल्हा रुग्णालय, उमरगा, जि. 
उस्मानाबाद. 


अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय, लातूर. 
(डॉ. वाघमारे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 


१२. 


डॉ. सुभाष विठ्ठलराव खिल्लारे, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपूरी, जि. 
चंद्रपूर. 


वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, दौंड, 
जि. पुणे. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


१२३. 


डॉ. अरविंद लक्ष्मण अकिनवार, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मोरगाव, जि. 
गोंदिया. 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), जिल्हा रुग्णालय, 
वर्धा. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


१४. 


डॉ. Wor संभाजी उजगरे, वैद्यकीय 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, रामटेक, जि. 
नागपूर. 


वैद्यकोय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, जुन्नर, जि. 
पुणे. (डॉ. शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) (विनंतीनुसार) 


१६५. 


डॉ. विलास आप्पासाहेब पाटील, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, दिंडोरी, जि. 
नाशिक. 


अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
नाशिक. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


१६. 


डा. (श्रीमती) कांचन वानेरे, सहायक संचालक, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


जिल्हा aed चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे. 
(रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 


१७. 


Si. जाफर तडवी, अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर, 
जि. ठाणे. 


वैद्यकीय अधीक्षक, 
मिरा-भाईंदर, जि. 
(विनंतीनुसार) 


सामान्य 
ठाणे 


रुग्णालय, 
(Raq पदी) 


१८. 


डॉ. अभिजीत रघुनाथ फडणीस, अधीक्षक, 
प्रादेशिक मनोरुग्णलय, येरवडा, पुणे. 


वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
बारामती, जि. पुणे. (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय 
कारणास्तव) 


१९, 


डॉ. लता सुनिल पांढरे, वैद्यकोय अधीक्षक, 
ग्रामीण रुग्णालय, सुपा, जि. पुणे. 


अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, जि. 
पुणे. (डॉ. फडणीस यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) (विनंतीनुसार) 


२०. 


डॉ. संजय बोदाडे, अधीक्षक, प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, जि. ठाणे. 


जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
पालघर. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


२१. 


डॉ. विजय तुकाराम काळबांडे, वैद्यकीय 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, विक्रमगड, जि. 
ठाणे. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
वाशिम. (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 


२२. 


डॉ. शिवदास सुर्याजी चव्हाण, वैद्यकौय 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, दापोली, 
जि.रायगड 


वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
मुक्ताईनगर, जि. जळगाव. (रिक्‍त पदी) 
(विनंतीनुसार) 


पुष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२१/सेवा -२,दि.२१.०१.२०२२ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

२३. | डॉ. एन.बी. मुळीक, वेद्यकोय अधिकारी | अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे. 
(fe), जिल्हा रुग्णालय, ठाणे. (डॉ. बोदाडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

(विनंतीनुसार) 

२४. | डॉ. प्रशांत एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, काळे 
ग्रामीण रुग्णालय, जुन्नर, जि. पुणे कॉलनी, पुणे. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२५. | डॉ. भूषणकुमार अंबादास रामटेके, वैद्यकीय | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (वैद्यकोय), 
अधिकारी, रुग्णालय प्रशिक्षण, अहमदनगर. । औरंगाबाद. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२६. | डॉ. (श्रीमती) सुचिता अजित गवळी, वैद्यकीय । वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, निमगांव 
अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, रायगड । केतकी, जि. पुणे. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२७. | डॉ. संजय GRA घोगरे, वैद्यकीय अधीक्षक, | जिल्हा ठाल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय, अकोले, जि. अहमदनगर. । अहमदनगर. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२८. | डॉ. बिभीषण दादासाहेब सारंगकर, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मेहेकर, जि. | जि. सांगली. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
बुलढाणा. 

२९. | डॉ. दत्तात्रय बळीराम व्हनकळस, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, नरखेड, जि. | नारायणगाव, जि. पुणे. (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
नागपूर. 

३०. | डॉ. सुर्यकांत रामचंद्र गिते, जि. शा. चि., जि. | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), जिल्हा रुग्णालय, 
रु., बीड (तात्पुरती पदस्थापना भिषक, | बीड. (रिक्‍त पदी) (प्रशासकीय कारणास्तव) 
जेरियाट्रिक हॉस्पिटल, लोखंडी सावरगांव ग्रा. 
रू., बीड.) 

३१. | डॉ. आर.जी. श]ोडगे, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, उंडाळे, 
ग्रामीण रुग्णालय, वाई, जि. सातारा. जि. सातारा. (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

३२. | डॉ. ]शरदसिग परदेशी, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, कन्नड, जि. 
उपजिल्हा रुग्णालय, कळवण, जि. नाशिक. | औरंगाबाद. (डॉ. देगावकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

३३. | डॉ. नागोराव शिवाजीराव चव्हाण, जिल्हा | वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, 
शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, | नाशिक. (प्रशासकीय कारणास्तव) 
जळगाव. 

३४. | डॉ. किरण मुरलीधर पाटील, वैद्यकीय । जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, धरणगाव, | जळगाव. (प्रशासकीय कारणास्तव) (डॉ. चव्हाण 
जि.जळगाव. यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

३५. | डॉ. माधव बापूराव कणकवळे, अधीक्षक, उरो | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
रुग्णालय, औंध, जि. पुणे. औंध, पुणे. (प्रशासकीय कारणास्तव) 

२. डॉ. नागोराव चव्हाण यांना डॉ. अरूण पवार, वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक 


यांच्या जागी बदलीने आणि डॉ. माधव कणकवळे यांना डॉ. नांदापूरकर, जिल्हा हाल्यचिकित्सक, जिल्हा 


पुष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२१/सेवा -२,दि.२१.०१.२०२२ 


रूग्णालय, पुणे यांच्या जागी बदलीने पदस्थापना देण्यात आली असून, सदर पदावरून डॉ. पवार व डॉ. 
नांदापूरकर यांना त्वरीत कार्यमुक्त करण्यात येऊन डॉ. चव्हाण व डॉ. कणकवळे यांना हजर करून घ्यावे. 
तथापि, डॉ. पवार व डॉ. नांदापूरकर यांचे Gerard sear यथावकाश निर्गमित करण्यात येणार 
असल्याने व ते पदस्थापनेविना राहणार असल्याने पुढील आदेशापर्यंत डॉ. पवार हे उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा नाशिक मंडळ, नाशिक आणि डॉ. नांदापूरकर हे उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे या 
कार्यालयात हजर होतील व त्यांचे मुख्यालय तेच राहील. 


3. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
त्वरीत हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


प. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अज्ञा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून 
समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत 
आहे. 


न जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द आयुक्तालयाने 
वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 
या प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर 
करावा. 


9. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


८. सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


९. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१८२४१५६९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant Haridas Wade 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Justice & Special 
Assist Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C h an d ra ka n t H ari d as Wa d e oo 71080ebd81893480c90bedd57685ealce 


seriaINumber=9474e7 143b2bc3fd96e8d7bf07d1ce51de8461d4c34aele 
3f643c11b54523936, cn=Chandrakant Haridas Wade 
Date: 2022.01.21 12:38:52 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
पुष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२१/सेवा -२,दि.२१.०१.२०२२ 


संचालक, आरोग्य सेवा(१/२), मुंबई /पुणे. 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

जिल्हा हल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

अधीक्षक, सामान्य रूग्णालय (सर्वी 

qo) अधीक्षक, स्त्री रूग्णालय (सर्व) 

११) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१४) मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक 

१५) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१६) अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१७) प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१८) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१९) निवड नस्ती (सेवा - २) 


पुष्ठ ५ पैकी ५ 


